ल | 
अरैचनेची कहाणी 


ह]... एस्पेलैंड 
चित्र: ससान कने | 
ह क, “607 “ळक 


पामेला एस्पेल्रैंड 
चित्र: सुसान कैनेडी 


कजसिककवषष्. न्ऱ टणाटण पच 


या कथेबद्दल 


प्राचीन ग्रीस खूप मोठा तर नव्हता, पण खूप महत्वपूर्ण होता. सगळे 
मिळून, यूनानी राज्यांचे दक्षिण कैरोलिनाच्या बरोबरीचे क्षेत्रफळ होते. 
जगाच्या या छोट्याशा भागातून काही प्रसिद्ध लोक आणि विचार पुढे 
आल्रे. 


प्राचीन यूनानी लोक खूप प्रमाणात आपल्या सारखेच होते. २००० 
वर्षापूर्वी, त्यांची मुले खेळत असत, शाळेत जात असत आणि 
ऑलम्पिक खेळ बघत असत. मोठी माणसे काम करत असत. ते 
नाटक आणि कविता लिहत असत. ते कायदे तयार करत असत. 
त्यांच्याकडे पश्‍चिमी लोकशाहीची सुरुवात होती. 


पण यूनानी लोकांना विज्ञानाच्या बाबत इतकी माहिती नव्हती.म्हणून 
त्यांनी निसर्गाला समजून घेण्यासाठी मिथकाचा उपयोग केला. जेव्हा 
समुद्रात वादळ आले, तेव्हा त्यांनी म्हटले, “समुद्राची देवता पोसीडॉन 
क्रोधित होतील!" जेव्हा चांगले पीक येई, तेव्हा त्यांनी म्हटले, "डेमेटर, 
पृथ्वीची देवी, खुश होईल!“ अर्थात सगळ्या मिथकामध्ये प्रकृतीची 
व्याख्या नव्हती पण ग्रीक इतिहासाच्या बाबत आपल्याला जरूर 
सांगितले. आणि काही चांगल्या कहाण्या होत्या. 


यूनानी संस्कृती खूप काळ जिवंत होती, पण ती कायम राहिली नाही. 
जवळपास १५० ई. मध्ये रोमनांनी त्यावर कब्ज़ा केला. त्यांनी 
यूनानी देवी-देवतांना आपलं म्हटलं. त्यांनी फक्त त्यांची नावे बदलून 
रोमन नावे दिली. (या कहाणीत अपोलो सोडले तर सगळी नावे रोमन 
आहेत.) अधिकांश रोमन वास्तवात देवतावर विश्‍वास ठेवत नव्हते, 
पण त्यांना चांगल्या कहाण्या ऐकायला आवडत असत. म्हणून ते 
मिथक तयार करत असत. 


अरब 


"चीड 
१०१ 82 
लाल सागैरु- ७ 


अरैचनेची कहाणी सगळ्यात पहित्रे ओविड नावाच्या एका रोमन कवीने 
लिहिली होती. ओविडचे सगळ्यात प्रसिद्ध पुस्तकाचे नाव 
"मेटामोर्फोसॉज़" आहे. "मेटामोर्फोसॉज़" शब्दाचा अर्थ परिवर्तन होता. 
पुस्तकातील प्रत्येक कविता कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे बदलाची 
कहाणी सांगते. या कहाणीत अरैचने नावाची एक मुलगी देवी मिनर्वाला 
खूप-खूप क्रोधित करते. मग मिनर्वा, अरैचनेला एक धडा शिकवते...तो 
कोणता? हे वाचण्यासाठी तुम्ही पुढे वाचा. 


कि. 
ट्‌ र्यी 


(.डर्‍ावा 965 | 
९ 


१ 
६ 


जट. क 


। 


< 000. > 


- नं - >&>&& 
न्य ्लटत--:-्लाा -गा*---५ :--/2-7.2>->.-.:/---> 


खूप पूर्वी, लिडिया राज्यात अरेचने नावाची एक मुलगी राहत 
होती. तिचे आईवडील प्रसिद्ध नव्हते. तिचे शहर पण खूप 
प्रसिद्ध नव्हते. पण सगळ्यांना माहीत होते की अरैचने कोण 
होती. 


अरैचनेमध्ये एक विशेष प्रतिभा होती. ती जगात इतरांच्या 
तुलनेत सगळ्यात सुंदर कपडे विणू शकत असे. तिचे काम 
बघण्यासाठी लोक दूरवरून येत असत. तिची बोटे छोट्या 
पक्ष्यासारखी उडत असत. सूत तिच्या चारी बाजूना आणि 
इंद्रधनुष्याने भरलेल्या ढगासारखे पसरलेले असत. 


एवढंच नाही तर अप्सरासुद्‌धा अरैचनेला बघायला येत असत. अप्सरा 
तरुण देवी असत. ज्या कायम स्वरूपी तरुण असतात. त्या जे करू 
इच्छित होत्या त्यासाठी त्यांच्याकडे खूप वेळ होता. त्यातली एक गोष्ट 
त्यांना सगळ्यात जास्त करायला आवडत असे, ती म्हणजे अरेचनेकडे 
परत परत येणे. अप्सरा सगळ्याजणी बरोबर हसत आणि गप्पा मारत 
आणि मुलायम कपड्यांना स्पर्श करण्यासाठी आपला हात पुढे करत. 


"जरा हे बघा!" त्या एकमेकींना म्हणत. 


“तुम्ही एवढी सुंदर वस्तू कधी बघितली आहे का?” 


अरैचनेने आपले पूर्ण जीवन विणण्यात घालवले. कदाचित ती हे ऐकून खुश 
झाली असती की प्रत्येकजण तिची स्तुती करत आहेत. पण त्याऐवजी तिने 
एक चूक केली. तिला खूप गर्व होऊ लागला. 


ती शेखी मिरवू लागली, “कोणीही माझ्या इतके चांगले विणू शकत नाही.” 


एक दिवस अरैचनेने एक नवीन कपडा विणला. ते तिने विणलेले 
सगळ्यात सुंदर कापड होते. अरैचनेच्या छोट्या खोलीत तो नवीन 
कपडा बघण्यासाठी लोकांची आणि अप्सरांची गर्दी झाली. 


अप्सरांमधल्या एकीने अरैचनेकडे बघितले. “बुद्धीची देवी, मिनर्वा, 
तुमची शिक्षिका असेल असे वाटते,” त्या अप्सरेने म्हटले, 
“प्रत्येकाला माहीत आहे की ती किती सुंदर विणकाम करते,” 


"ओह, नाही," अरैचनेने उत्तर दिले, “मी स्वतःच विणायला शिकले 
आहे, माझी कोणी गुरु नाही. मिनर्वापण नाही. वास्तवात कोणी 
मला विचारले तर कदाचित मी मिनर्वापेक्षा अधिक सुंदर विणकाम 
करू शकते. मला त्यांच्याबरोबर स्पर्धेत भाग घ्यायला आवडेल.” 


तसे म्हणणे हे काही समंजसपणाची गोष्ट नव्हती. देवी-देवता खूप 
शक्तिशाली असत. जेव्हा लोक शेखी मारतात तेव्हा त्यांना ते 
आवडत नाही. विशेष करून जेव्हा लोक देवी देवतापेक्षा उत्तम 
असण्याची टिमकी गाजवत असत. 


लवकरच मिनर्वाने स्वतः अरैचनेने मूर्खपणातून जी टिमकी वाजवली 
त्याबाबत ऐकले. 


"अरैचनेने काय म्हटले?” ' मिनर्वाने विचारले. "ठीक आहे, मला आत्ता 
जाऊन तो मामला बघायला हवा.” 


म्हणून मिनर्वाने स्वतः एका म्हाताऱ्या बाईचा वेष धारण केला. 


मिनर्वाला वाटत होते की तिला कोणी बघू नये ती देवी आहे. तिने 
आपल्या सुंदर कपड्यांना एका जुन्या कपड्याने झाकले. तिने 
आपल्या सोनेरी केसांवर नकली केसांचा विग लावला. तिने दाखवले 
की आधारासाठी तिला एका काठीची गरज आहे. मग ती एक 
अरैचनेला भेटायला गेली. 


जेव्हा मिनर्वाी आत आत्री तेव्हा अरेचना आपल्या मागावर 
बसल्ेल्ली होती. तिने देवीला ओळखले नाही. अरैचनेने एका 
म्हाताऱ्या स्त्रीला मागावर झुकलेले बघितले. 


“मी तुला काही दोस्तीचा सल्ला द्यायला आली आहे,” 
मिनर्वाने म्हटले, “तू म्हणाली होतीस की तू देवी मिनर्वापेक्षा 
अधिक सुंदर कपडे विणते.” 


अरेचनेने उत्तर दिले, “ हे एकदम खरे आहे. मी खरंच सांगत 
होते.” 


“मी केवळ एक म्हातारी स्त्री आहे,” मिनर्वाने म्हटले, “पण 
मला जगाच्या बाबतीत अधिक माहीती आहे. मला माहीत 
आहे की एखाद्या देवीला नाराज करणे हे योग्य नाही.जर 
कधी मिनर्वाने ऐकले की तू काय म्हटले होते, तिने तुझ्याशी 
भयानक वागू नये. तू माफी मागून टाक, मिनर्वा एक चांगली 
देवी आहे. ती तुला नक्की माफ करेतर. 


“मी काय करावे हे सांगू नकोस!” अरेचनेने आगावुपणाने 
म्हटले. “बाई आहे,जी खूप वर्षे जिवंत राहिली आहेस. 

कदाचित तुझी नातवंडे तू सांगितलेल्या गोष्टी ऐकतील.पण मी 
ऐकणार नाही मी स्वतःची काळजी घ्यायला सक्षम आहे. 

तू एक फक्त मूर्ख म्हातारी आहे.” 


क 2722 २ क. 
व ४ 2119: 12179 
नेऊ :2:1000- 


मिनर्वाला आपल्या कानावर विश्‍वास बसला नाही. पण अरेचनेचे 
बोलणे अजून संपले नव्हते. 


“जर मिनर्वा इतकी योग्यतेची आहे.तेव्हा तिने येऊन स्वतःला शाबित 
करावे?" अरेचनेने म्हटले. “मला कधीही कोणत्याही दिवशी 
तिच्याबरोबर स्पर्धी करायला भाग घ्यायला आवडेल.!” 


"मिनर्वा इथे आधीपासून उपस्थित आहे,” मिनर्वाने उंच आवाजात 
म्हटले. 


मग मिनर्वाने आपला नकली विग आणि आपले जुने कपडे काढून फेकले. 
मग तिने आपल्ली काठी फेकली आणि सरळ उभी राहिली. 


अरैचना सोडून खोलीतल्या सगळ्या लोकांनी देवी मिनर्वाला नमस्कार केला. 
अरैचने थोडी घाबरली, पण तिने आपले शब्द परत घेतले. 


मिनर्वाने विचारले, “तर तू माझ्याशी स्पर्धा करू इच्छिते, हो ना? ती 
म्हणाली, “बघ तुला याचा पश्चाताप होईल.” 


अप्सरा अजून एक हातमाग घेऊन आल्या. तो मिनर्वासाठी तयार 
केला गेला. मग दोघीजनी बरोबर काम करू लागल्या, मुलगी 
आणि देवी. त्यांचे हात मुलायम धाग्यावर उडू लागले. त्यांनी 
लाल, निळे, हिरवे, आणि पिवळ्या धाग्याचा उपयोग केला. 
एवढेच नाही तर त्यांनी चांदी आणि सोन्याने तयार केलेले धागे 
सुद्धा वापरले. पूर्ण वेळ खोल्लरीत कोणी एक शब्द सुद्धा बोलले 
नाही. 


मिनर्वाने एक सुंदर कापड विणले. ते अद्‌भुत नमूनांनी भरलेले 
होते. त्यात समुद्र देवता नेप्च्यून होती, जे पाण्याच्या बाहेर उभे 
होते. तिथे त्यांचे पिता बृहस्पति - देवतांच्या राजाच्या 
सिंहासनावर बसलेले होते. आणि मिनर्वा स्वतः आपली ढाल 
घेऊन उभी होती. 


मिनर्वाने कापडाच्या चारी कोपऱ्यात एक वेगळी कहाणी विणल्ली 
होती.प्रत्येकात एका अशा व्यक्‍तीबद्दल सांगितले होते की जिने 
देव देवतांना रागावण्यास भाग पाडले होते. हे एकदम स्पष्ट होते 
की अशा लोकांचा शेवट काय झाला असेल. 


कहाण्या अरेचनेसाठी एक सूचना होती.पण त्या मुलीने त्यावर 
लक्ष दिले नाही. ती आपल्रे कापड विणण्यात मग्न होती. 


गा 
॥॥ 


शा पणा 


भवर 


पाताल 


& < 
रै 
** “शं 
अ 
ष्ट 
५ 
ण्ही. 
४१६. ': 
मेका 
द 
रच 


“५२. शु, >. 
-..१२ 


११६०२५ 


9 
पी; 


अरैचनेचे कापड सुदधा सुंदर होते पण मिनर्वापेक्षा खूप वेगळे होते. 
ते चित्रांनी भरलेले होते. ज्यात देवी देवतांनी लोकांना कसा धोका 
दिला ते दाखवले होते. चित्रात लेडा एका हंसाचा पाठलाग करत 
होती. हंस वास्तवात बृहस्पति होता जो लेडाशी नीच पद्धतीने वागत 
होता. जनावराच्या रुपात अभिनय करणाऱ्या बृहस्पतिची अनेक 
चित्रे होती. अरेचनेने जाणूनबुजून असे केले त्यामुळे तो युवा 
महिलाशी फटकून वागू शकेल. 


तिथे सूर्याची देवता अपोलो होता, तो कोणाला दुसऱ्याला मूर्ख 
बनवत होता. आणि शनि अजून एक देवता होती. जी कधी 
कधी अजिबात चांगली वागत नसे. 


मिनर्वाच्या कपड्यावरून हे कळत होते की देवता किती चांगले 
आणि मजबूत असतात. पण अरेचनेच्या कपड्यावरून हे कळे 
की देवतांनी ठरवले तर ते खूप वाईट वागू शकतात. 


जेव्हा मिनर्वा आणि अरेचनेचे काम पूर्ण झाले, तेव्हा त्यांनी 
एकमेकांच्या कपड्याकडे बघितले. मिनर्वाने बघितत्रे की अरैचनेने 
काय केलं होतं. मिनर्वाला आपल्या डोळ्यावर विश्‍वास बसला 
नाही. अरैचने खरोखरच संकटाची मागणी करत होती. 


तरीही, देवीला हे स्वीकार करावे लागले की अरेचनेने चांगले 
काम केले. तिने कापड विणण्यात कोणतीच चूक केली 
नव्हती. तिचा नमुना सुंदर होता जरी त्यावर देवी देवता 
खूप चांगले दिसत नव्हते. 


यामुळे मिनर्वा यापेक्षा अधिक रागावली. ती खूप रागात 
होती, तिने आपली छडी उचलली आणि अरेचनेच्या 
डोक्‍यावर मारली. मिनर्वाने तिला परत परत मारले. 


शेवटी अरैचना तिचा मार सहन करू शकल्री नाही. 

तिच्या डोक्याला जखम झाली आणि ती खूप घाबरली. 
तिला माहीत नव्हते की मिनर्वा पुढे काय करेल ते. 
काय माहीत देवी तिला मारून सुद्धा टाकेल. 


अरेचनेने त्याऐवजी स्वतःचा जीव घेण्याचा निर्णय घेतला. 
ती खोलीच्या बाहेर पळाली. मग तिने एका झाडाच्या 
फांदीला चारी बाजूने दोरी लावली. तिने दोऱ्यात आपत्री मान 
अडकवल्ली आणि मग तिने फांदीला लटकण्याचा प्रयत्न केला. 


पण मिनर्वालरा अरैचन मरावी असे वाटत नव्हते. तिच्या 
मनात दुसरेच काही तरी होते. म्हणून देवी अरैेचनेच्या मागे 
गेली. मिनर्वा झाडावर गेली आणि तिने अरेचनेच्या 
गळ्यातून दोर ओढून काढला. 


“मी तुला स्वतःला मारू देणार नाही.” मिनर्वाने म्हटले. “पण 
मी तुला असा धडा शिकवेन जो तू कधी विसरू शकणार 
नाही.” मिनर्वाने अरैचनेच्यावर जादूचे पाणी शिंपडले. “तू 
स्वतः फाशी घेणार नाही,पण तू आपले उरलेले आयुष्य 
लटकलेल्या अवस्थेत घालवशील. आणि तुझी मुले पण 
आणि त्यांच्या मुलांचे सुद्धा हेच होईल. तुला लवकरच 
माझ्या बोलण्याचा अर्थ कळेल. 


जेव्हा जादूचे पाणी अरेचनेवर पडले. तेव्हा काहीतरी विचित्र 
होऊ लागले. सगळ्यात आधी तिचे केस झडले. मग तिचे 
नाक आणि कान कापले गेले. तिचे डोके खूप छोटे झाले 
आणि शेवटी गायब झाले. तिचे शरीर छोटे खूप छोटे होत 
गेले. तिचे हात-पाय छोटे छोटे होत गेले. 


शेवटी, अरैचनेजवळ एका लहान गोलाकार शरीराशिवाय काहीच 
राहिले नाही. त्या शरीरातून पायाच्या फकत काड्या बाहेर आल्या 
होत्या. अरैचने कोळ्याच्या रुपात बदलली होती. 


“तू अजूनही विणू शकते.” मिनर्वाने म्हटले, “पण तू आता शेखी 
मिरवू शकणार नाही.” 


आज पूर्ण जगभर कोळी आहेत. त्यांचे वैज्ञानिक नाव 
अरैचनिड आहे. - अरैचनेच्या नावावरून. ते आपल्या 
पोटातून निघणाऱ्या मुलायम धाग्याला लटकत आपले 
जीवन व्यतीत करतात.त्यांच्याजवळ अरैचनेसारखी एक 
विशेष प्रतिभा आहे आणि म्हणून ते इतके सुंदर जाळं 
विणू शकतात. 


अंत 


